Rear पोलीस महासंचालक,महिळा अत्याचार 
प्रतिबंधक विभाग (म.अ.प्र), मुंबई यांच्या आस्थापनेवर 
महिला अत्याचार प्रतिबंधक कक्ष येथे वर्ग करण्यात 
आलेल्या १० अस्थायी पदांना दिनांक ०१.३.२०१८ ते 
दिनांक ३०.०९.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-०२१७/प्र.क्र.१३४/विशा-६ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ३१ मार्च, २०१८ 


१) शासन निर्णय गृह विभाग, क्रमांकः टिआरए-०१०३/सीआर-१६/पोल-८, दिनांक २२.०९.२००३ 
२) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं/२५/६१३४/मुवा/पोल-८/ 
म.अ.प्र.क्र./पोमसं/२००३,दिनांक १९.१२.२००३ 
३) शासन निर्णय गृह विभाग,क्रमांक टिआरए-०१०३/६६९/सीआरण-७, दिनांक २७.०९.२००२ 
४) शासन निर्णय गृह विभाग,क्रमांक टिआरए-०१०३/प्र.क्र.१६/विजा-६, दिनांक ३१.०१.२००४, 
३१.०३.२००४ व २८.०९.२००४. 
) शासन निर्णय, गृह विभाग,क्रमांक -पीसीआर-१०१३/प्र.क्र.५८०/विशा-९, दि.२४.०३.२०१४ 
६) शासन निर्णय, गृह विभाग,क्रमांक -पीसीआर-१०१३/प्र.क्र.५८०/विशा-९, दि.२७.०३.२०१५ 
) 
) 


शासन निर्णय क्रमांक - मुदतवाढ-०२१७/प्र.क्र.१३४/विजा-६, दि.३०.०१.२०१८. 

८) पोलीस महासंचालक,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमस २६ ब/६१४३/महिला अत्याचार 
मुदतवाढ/ १४/२०११, दिनांक २६.०२.२०१८ 

९) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ०५.०३.२०१८. 


शासन निर्णय- 

पोलीस आयुक्‍त, नागपूर यांच्या आस्थापनेवरील महिला अत्याचार प्रतिबंध कक्ष हे उपरोक्‍त 
शासन निर्णयानुसार विशेष पोलीस महानिरीक्षक, महिला अत्याचार प्रतिबंधक विभाग, (म.अ.प्र.व सायबर 
गुन्हे) यांच्या आस्थापनेवर वर्ग करण्यात आलेला आहे. सदर कक्षासाठी असलेल्या १० अस्थायी पदांना 
संदर्भ क्र. ७ अन्वयेच्या शासन निर्णयान्वये दि. ०१.०१.२०१८ ते दि. २८.०२.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात 
आली होती. 
२. या झासन निर्णयाव्दारे सोबतच्या विवरणपत्रामध्ये विविध संवर्गातील दर्शविलेल्या एकूण १० 
(दहा) अस्थायी पदांना संदर्भ क्र.०९ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयानुसार पुढील अटींच्या अधीन 
राहून दिनांक ०१.०३.२०१८ ते दिनांक ३०.०९.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास शासनाची मंजुरी देण्यात 
येत आहे. 
३. यापदांसाठी होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०१७-२०१८ 
या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर होणा-या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-०२१७/प्र.क्र.१३४/विजा-६ 


(१) मागणी क्र.बी.-१ "२०५५ पोळीस- (१०१)-गुन्हे अन्वेषण व दक्षता - (००)(०४) गुप्त वार्ता विभाग" व 
मागणी क्र.बी-१ "२०५५ पोळीस-००१, संचालन व प्रशासन- (००)(०१) पोलीस निरीक्षणाळलय" या 
लोाखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. व सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षासाठी मंजुर होणाऱ्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक ५ मार्च, २०१८ अन्वये मिळालेल्या आदेशानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०३३११६४४२७७९२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by V. M. Bhat 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Home Department, postalCode=400032, 
h a t st=Maharashtra, 
e e 2.5.4.20=5f0272b97 156a5d2812bad6725ca46fb26 
71d1da08208cfdd6677facOafd6bf2, cn=V. M. Bhat 
Date: 2018.03.31 16:44:45 +05'30' 


(व्य. मा. भट) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

(पदांचा आढावा घेण्याचा प्रस्ताव तात्काळ सादर करावा) 

५. अपर पोलीस महासंचालक,गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

७. सह सचिव, पोल-३,गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. सर्व परिक्षेत्रीय विशोष पोळीस महानिरीक्षक/सर्व पोलीस आयुक्‍्त/जिल्हा पोलीस 
अधिक्षक 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१०.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

११.वित्त विभाग (व्यय-७/अर्थसंकल्प-१९), मंत्रालय, मुंबई 

१२.कार्यासन अधिकारी, बीयुडी-१/पोल-३,गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३.निवड नस्ती/विजा-६ 


Cc WwW A LO 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-०२१७/प्र.क्र.१३४/विजा-६ 


महिला अत्याचार प्रतिबंध कक्षा साठी निर्माण करण्यात आलेल्या १० अस्थायी पदांना दि. १.मार्च, २०१८ 


पासून पुढे मुदवाढ मिळण्यासाठी शासन निर्णय क्रमांक - मुदतवाढ-०२१७/प्र.क्र.१३४/विशा-६, 


दिनांक ३१ मार्च, २०१८ चे विवरणपत्र 


अ.क्र पदनाम पदसंख्या पद निर्माण केल्याचा शासन निर्णय शेवटची मुदतवाढ 
मिळाल्याचा शासन 
निर्णय 
। विशेष पोलीस महानिरीक्षक षि क्र.पीपीए-१३९४/५/पोल-८/दि. २९.०९.१९९५ | क्र. मुदतवाढ  - 
व क्र. संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.११९/विशा-३अ/दि. | ०२१७/प्र.क्र.१३४/विशा 
०५.०१.२०१६ (सदर झासन निर्णयान्वये पोलीस | -६, दि.३०.०१.२०१८ 
उप महानिरीक्षक पदाची विशेष पोलीस 
महानिरीक्षक या पदावर श्रेणी उन्नत करण्यात 
आली आहे. 
२ पोलीस उपअधिक्षक ie = क्र.पीपीए-१३९४/५/पोल-८,दि.२९.०९.१९९५ 
३ कार्यालय अधिक्षक ॥ | क्र.पीपीए-१३९४/५/पोल-८,दि.२९.०९.१९९५ 
४ निम्न श्रेणी लघुलेखक १. | क्र.पीपीए-१३९४/५/पोल-८,दि.२९.०९.१९९५ 
षु वरिष्ठ श्रेणी लिपीक aX == =] क्र.पीपीए-१३९४/५/पोल-८,दि.२९.०९.१९९५ 
& कनिष्ठ लिपीक २ क्र.पीपीए-१३९४/५/पोल-८,दि.२९.०९.१९९५ 
पोलीस शिपाई चालक Ra al क्र.पीपीए-१३९४/५/पोल-८,दि.२९.०९.१९९५ 
चपराझी २ क्र.पीपीए-१३९४/५/पोल-८,दि.२९.०९.१९९५ 
एकूण पदे [१७ | 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


